अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह गट ब या पदावर सरळसेवा नियुक्‍ती 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/(भाग-३)/तुरुंग-१. 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं.१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 


तारीख: ५ एप्रिल,२०१३ 


वाचा 


१) शासन निर्णय क्रमांकः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५०४(५) १०४७३/आठ, 
दि.२१.१०.२०११. 


२) शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८२३/प्र.क्र.३१५, दि.१.३.२०१२. 


शासन आदेशा 


अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह गट ब या संवर्गातील रिक्‍त पदे 


भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ९ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली असून त्यापैकी 


आठ उमेदवारांची अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह गट ब या संवर्गात 


तात्पुरती नियुक्‍ती wrest नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्याचे आदेशा 


शासनस्तरावरुन क्र.ससेनि-१०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/तुरुंग-१, दि.१.३.२०१२ अन्वये निर्गमित 


करण्यात आले आहेत. उर्वरित एका पदावर श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटराव यांची नियुक्‍ती भटक्या 


जमाती (क) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या एका पदावर याच अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/(भाग-३)/तुरुंग-१. 


अटीव शर्ती - 
(१) श्रीमती अरुणा अर्जूराव मुगुटराव यांची नियुक्‍ती त्यांचेविरुध्द गेवराई पोलीस ear येथे 


दाखल असलेल्या गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २२७/११/भा.दं.वि.क.४९८ अ, ३२३, ५०४, ५०६ 


व ३४ अन्वये दाखल असलेल्या गुन्हयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहील. 


(२) श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार यांचा परीवीक्षाधीन (Probation ?५100कालावधी त्या 


नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून २ वर्षाचा असेल, जर त्या २ वर्षाच्या आत 


परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करु शाकल्या नाहीत तर शासनाला 


योग्य वाटेल तेवढया कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात येईल. जर सदर 


उमेदवार २ वर्षाच्या किंवा वाढविलेल्या परिवीक्षाधीन कालावधीत विहित चाचण्या व 


परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्या नाहीत किंवा गैरवर्तणूकीबद्दद अपराधी आढळल्या तर त्यांची 


नेमणूक मणूक समाप्त करण्यास त्या पात्र ठरतील. 


(३) श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार यांना नेमणूक केलेल्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या 
परिवीक्षाधीन कालावधीमध्ये शासनाने विहित केलेले प्रशिक्षण घ्यावे लागेल तसेच 
त्यासंबंधीची चाचणी परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. विहित नियमाप्रमाणे त्यांनी 
विभागीय परिक्षा, मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


(3) परिवीक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांना वेतनबँड रु.९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु.४६०० या 


वेतनश्रेणीतीळ वेतन मिळेल. एका वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी संपल्यावर त्यांना वार्षिक 


वेतनवाढ देण्यात येईल. त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या संपल्यानंतरच शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२ एप्रिल,१९७२ अनुसार देण्यात येईल. 


(4) दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी किंवा त्यानंतर वाढविलेला परिवीक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / 


उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह गट-ब संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/(भाग-३)/तुरुंग-१. 


(६) उपरोक्त उमेदवारांना शासकीय सेवेतून राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्यांनी शासनास 


एक महिन्याची आगाऊ नोटीस द्यावी ore अथवा एक महिन्याचे वेतन सरकारजमा 


करावे लागेल. 


(७ नियुक्‍तीच्यावेळी संगणक अर्हता प्राप्त न केलेल्या उमेदवारांनी शासन निर्णय 


सा.प्र.वि.क्रमांक- प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६४१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये 


विहित केल्यानुसार या seared दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत संगणक अर्हता प्राप्त 


करणे आवड्यक राहील. 


(८) शासन निर्णय वित्त विभाग अनिया-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१ ऑक्टोबर,२००५ मधील 


तरतुदीनुसार संबंधीत उमेदवारांना नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 


राहील. 


वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा 


अधिकाऱ्यांना जे सेवा विषयक सर्वसाधारण नियम लागू आहेत ते तसेच महाराष्ट्र कारागृह नियमावली 


१९७९ मधील नियम (स्टाफ डिसिप्लीन व स्टाफ He) त्यांना लागू होतील. या नियुक्‍ती आदेशाच्या 


दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेससाठी अप्पर पोलीस महासंचालक 


व पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, जुनी मध्यवर्ती इमारत, दुसरा मजला, पुणे १ यांच्या 


कार्यालयात कामावर रुजू व्हावे. अन्यथा सदर नियुक्‍ती स्वीकारण्यास संबंधीत उमेदवार इच्छुक नाही 


असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रथम नेमणूकीच्या पदग्रहणासाठी कराव्या लागणाऱ्या 


प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्यास त्या पात्र नाहीत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/(भाग-३)/तुरुंग-१. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१३०४०५१५४९००१०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ki Digitally signed by Kiran 
Harishchandra Dhabade 
| ran DN: CN = Kiran Harishchandra 
. Dhabade, C = IN, S = 
Harishchandra mararasutaa, o- 
GOVERNMENT OF 


D h abad e MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2013.04.05 17:36:25 +05'30' 


(किरण ह.धबडे) 


कक्ष अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


२) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


४) अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, (कारागृह), पुणे. 


५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 


६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


९) कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग,नागपूर/पठिचिम विभाग,पुणे / दक्षिण विभाग, मुंबई / 


मध्य विभाग,औरंगाबाद/ मुख्यालय पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/(भाग-३)/तुरुंग-१. 


१०) प्राचार्य, तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण शाळा, येरवडा, पुणे 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२) श्रीमती अरुणा अ. मुगुटराव, मु. बकु पिंपळगाव, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 


१३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


